“मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधां 
विकास निधी योजना (Fisheries and 
Aquaculture Infrastructure Fund - FIDF)” 
राज्यात राबविण्याकरिता मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र.२५/ पदुम १४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा- 


१. केंद्र शासनाच्या दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना 
२. केंद्र शासनाचे दिनांक १० जानेवारी, २०२० रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्याला ७२० कि.मि.इतका सागरी किनारा लाभलेला आहे. राज्यात 
३ प्रमुख मासेमारी बंदरे असून, मासळी उतरविण्याची केंद्रे १७३ इतकी आहेत. केंद्र 
शासनाने सन २०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधां 
विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Fund -॥॥05) योजना 
राबविण्याचे घोषित केलेले आहे. केंद्र शासनाने सन २०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये 
रु.७५२२.४८ कोटी इतका निधी उपलब्ध केलेला आहे. सदर निधीच्या वापरासाठी 
केंद्र शासनाने दिनांक १२.२.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मार्गदर्शक तत्वे विहित केलेली 
आहेत. केंद्र शासनाच्या दिनांक १०.०१.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये त्रिपक्षीय 
करारनाम्याचा मसूदा प्राप्त झाला असून, नाबार्ड कडून सदर योजनेतर्गत कर्ज 
घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन, नाबार्ड व केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग 
यांच्यात त्रिपक्षीय करार (Tripartite Agreement) करणे आवश्यक आहे. त्यास 
अनुसरुन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधां विकास निधी (Fisheries and 
Aquaculture Infrastructure Fund - FIDF) योजनेत राज्य शासनाचे प्रकल्प घेण्यास 
मान्यता देणे व त्रिपक्षीय करारनामा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 


१. केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधां विकास निधी (Fisheries 
and Aquaculture Infrastructure Fund - FIDF ) या योजनेमध्ये सहभाग घेऊन 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र.२५/ पदुम १४ 

राज्याच्या सागरी भागांमध्ये विविध सोईसुविधा पुरविण्यासाठी जेट्टी बांधकामे व मासळी 
उतरविण्याची ठिकाणे विकसित करण्यासाठी झासनाचे स्वत:चेच प्रकल्प राबविण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. नाबार्ड कडून सदर योजनेतर्गत कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन नाबार्ड व 
केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात आहे. 


योजनेसाठीच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत : 


०१. योजनेसाठी पात्र प्रकल्प :- सदर योजनेतून केवळ मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सागरी 
भागांमध्ये विविध सोईसुविधा पुरविण्यासाठी मत्स्यबंदरे उभारणे, जेट्टी बांधणे, बर्फ 
कारखाना स्थापन करणे, शीतगृहे उभारणे, मासळी मार्केटचे आधुनिकीकरण करणे, 
मत्स्यबीज बँक तयार करणे इ. २० प्रकारच्या सूविधासाठी शासनाचे स्वत:चेच प्रकल्प 
राबविण्यात येतील. 

०२ योजनेचा कालावधी :- सदर योजना ५ वर्षात म्हणजेच सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ 
या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. 


०३. सदर कर्जाची परतफेड १२ वर्षात करावयाची असून, त्यात २ वर्षे हा अधिस्थगन 
कालावधी (Moratorium) राहणार आहे. 


०४. सदर योजनंतर्गत घ्यावयाच्या कामाचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR) पर्यावरण 
विभाग, सीआरझेड इ. सबंधित विभागांच्या आवश्‍यक परवानग्याच्या अधिन राहून सादर 
करणे आवश्यक राहिल. 

०५. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजना अंतर्गत कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १८.१२.२०१४ नुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी गठीत उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर प्रस्ताव नॅशनल HRT 
डेव्हलपमेंट बोर्ड (NFDB), हेदाबाद या नोडल इम्प्लीमेंटींग एजन्सीला (९॥॥) सादर 
करण्यात येतील. 


०६. नॅशनल WRT डेव्हलपमेंट बोर्ड (NFDB), हैदाबाद या नोडल इम्प्लीमेंटींग 
एजन्सी (९॥॥ सदर प्रस्तावाची छाननी करून ती संस्था पात्र प्रस्ताव Central Approval 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र.२५/ पदुम १४ 


and Monitoring Committee (CAMC) कडे पाठवेल. सदर प्रस्तावास CAMC ची मंजूरी 
झाल्यानंतर नाबार्डला कर्जासाठी शिफारस होईल. 


०७. प्रकल्पांसाठी कर्जाची मागणी करण्यासाठी शासनामार्फत मागणी पत्र नाबार्डला 
सादर करावे लागणार आहे. सदर अर्जाद्वारे राज्य शासन मंजूर प्रकल्पासाठी कर्जाची 
आगावू उचल (Advance) करू शकेल किंवा त्या प्रकल्पावर झालेल्या खर्चाच्या 
(Reimbursement) प्रतिपूर्तीची मागणी करू शकेल. 


०८. मागणी अर्जामध्ये कमीत कमी रू. ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेच्या 
प्रकल्पासाठी असावी. कमी रक्कमेच्या मागण्या स्विकारण्याचा / नाकारण्याचा अधिकार 
नाबार्डला असेल. निधी मागणी अर्जासोबत निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
राहील. 


०९. मंजूर प्रकल्पासाठी नाबार्डने कर्ज मंजूर केल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत कर्जाचा 
पहिला हप्ता उचलला नाही तर मंजूर कर्ज व्यपगत होईल. तसेच नाबार्डकडून कर्जाचा 
पहिला हप्ता मंजूर झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षात कर्जाची पूर्ण उचल करावी लागणार 
आहे. 

१०. कर्जाचे प्रत्येक वितरण हे व्याज आकरणीच्या दृष्टीने स्वतंत्र कर्ज म्हणून गणले 
जाणार आहे. 

११. प्रस्तूत योजना नविन असल्याने योजेसाठी नविन लेखाशिर्ष घेण्याची कार्यवाही 
विभागामार्फत करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२०१११२१६३८५३२१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHASTRI SHRINIVAS 
JAGANNATH 


(श्रीनिवास शास्त्री ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र.२५/ पदुम १४ 


2. 


मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 


३. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 


a 


one ७ © 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद. 

मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय , मुंबई 


सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व 
सिंधुदुर्ग 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी/ उप कोषागार अधिकारी, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, 


रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग 


१३.सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 


मंत्रालयासमोर,मुंबई 


१४.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (पदुम १२, पदुम १४, पदुम १६) 
१५.कक्ष अधिकारी (व्यय/अर्थसंकल्प) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


